तलाठ्यांनी सज्जा मुख्यालयी उपस्थित 
राहण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.९१/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१८ ऑगस्ट, २०२३ 
शासन परिपत्रक:- 
तलाठी हे क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अतिठाय महत्वाचे पद असून 
जनतेस आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा 
लागतो. तसेच शेतक-यांशी निगडित पीक पाहणीची ई-पिक पाहणी या मोबाईल अँप द्वारे नोंदणी करणे, 
नुकसानीचे पंचनामे करणे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी प्रसंगी मदत व पुर्नवसनाचे 
काम करणे यासाठी तलाठी हे अतिशय महत्वाचा दुवा आहेत. परंतु तलाठी सज्जाच्या ठिकाणी 
उपस्थित राहत नसलेबाबत जनतेकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार शासनास तक्रारवजा 
सूचना/निवेदने प्राप्त होत असतात. सद्यस्थितीत तळाठी गट-क संवर्गाची एकूण मंजूर पदे १५७४४ 
इतकी असून त्यापैकी ५०३८ इतकी पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे एका तलाठ्याकडे एकापेक्षा जास्त 
सज्जाचा कार्यभार सोपविण्यात येतो. उक्त रिक्‍त तलाठी पदांपैकी ४६४४ तलाठी पदे भरण्याच्या 
अनुषंगाने दि.२६.०६.२०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. तलाठ्यांना सजातील 
गावांना भेटी देणे, पंचनामे, स्थळपाहणी, वरिष्ठ कार्यालयांकडे असणाऱ्या बैठका, राजशिष्टाचार 
पाहणी, तपासण्या इत्यादी कामी उपस्थित रहावे लागते. यास्तव अपवादात्मक परिस्थितीत तलाठी 
यांना सजा मुख्यालयीन कार्यालयामध्ये उपस्थित राहता येत नाही. सबब एकापेक्षा जास्त गावाकरीता 
एकच तलाठी असल्याने तलाठ्यांनी जनतेस आवश्‍यक त्या सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी कार्यभार 
असलेल्या सज्जाच्या ठिकाणी/गावाच्या ठिकाणी ठराविक वेळेत उपस्थित राहणे आवश्‍यक आहे. 
याकरीता यापूर्वी दि.०६.०१.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु प्राप्त 
परिस्थितीत रिक्‍त तलाठी पदांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण होवून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत एका 
तलाठ्याकडे एकापेक्षा जास्त सज्जाचा कार्यभार राहणार आहे. तथापि जनतेची कोणत्याही प्रकारची 
गैरसोय होऊ नये याकरीता सर्व तलाठी यांनी सज्जाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याबाबतचे वेळापत्रक 
ग्रामपंचायत कार्यालये व अन्य शासकीय इमारतींवर लावण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करीत आहे:- 


(१) तलाठी संवर्गातील नियोजित भरती प्रक्रिया पार पडेपर्यंत संबंधित तलाठ्यांनी त्यांचा 


नियोजित दौरा/बैठका/कार्यक्रम याबाबत तलाठी कार्यालय तसेच संबंधित गावाच्या 


ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात दिसेल SAT पध्दतीने सूचना HG आगाऊ वेळेत लावावा. 


(२) तलाठ्यांनी सज्जा कार्यालयीन ठिकाणी उपस्थितीबाबत वेळापत्रक निश्चित करुन सदर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२३/प्र.क्र.९२१/ई-१० 


वेळापत्रक संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या earth भागात आगाऊ वेळेत लावावे. तसेच 


सदर वेळापत्रक संबंधित मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदार यांना देखील पाठविण्यात 


यावे. 


(३) तलाठ्यांनी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात आपला दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक ठळक दिसेल 


अशा स्वरुपात लावावा. तसेच संबंधित सज्जाचे मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदार यांचे 


नांव दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी क्रमांक सुध्दा दर्शविण्यात यावेत. 


(४ जनतेस कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


२. सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीळ सर्व विभागप्रमुख / कार्यालयीन प्रमुख/तलाठी कार्यालये यांच्या 
निदर्शनास सदर निदेश आणावेत. 

2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१७१६५९१६१३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHEETAL MILIND MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=651f752a800385f180f7c05fc4e89bd679782 
0ce72da7a045a5244b17772036d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M | | | N D M A N F serialNumber=85AE3E6DB78DB8BODEE29161B3A9E 
75103B246BA4B42AD8F7E5E19515CE51224, 
cn=SHEETAL MILIND MANE 
Date: 2023.08.18 11:59:28 +05'30' 


(शीतल माने) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 


-o के 


) विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव याचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


£33) 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती (कार्या.ई-१०) 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


